लायब्ररी वर प्रेम करणारा माणूस 

एंडू करनेगी 


एंडू लार्सन, चित्र : कट्टी 


IINISM 


"जेंव्हा आपण लायब्ररीचा दरवाजा उघडतो तेंव्हा आपल्या 

लक्षात येतं अनेक संधी आपली वाट पाहत आहेत " 


ह्या वाक्यावर एंडू करनेगीचा संपूर्ण विश्वास होता . 


स्कॉटलँड मधे जन्मलेला एंडू करनेगी अमेरिकेत गेला तोच मुळी 
स्थलांतरीत गरीब तरुण म्हणूनच. त्याने खूप मेहनत घेतली आणि 
आलेल्या प्रत्येक संधीचा फायदा घेतला. ओघाने त्याने स्टीलच 
साम्राज्य निर्माण केलं . त्याची आधुनिक अमेरिकेच्या निर्मितीला खूप 
मदत झाली. काही वेळातच तो एक अत्यंत श्रीमंत माणूस बनला . पण 
करनेगी लायब्ररीचा आपल्या यशातला फार महत्वाचा हिस्सा आहे हे 
कधीही विसरला नाही.त्याने आपली संपत्ती जगभर सार्वजनिक 
वाचनालय बांधण्यात वापरली ज्या योगे लोकांना आपली स्वप्ने पूर्ण 
करण्यात मदत होईल . 
एक माणूस ज्याने लायब्ररी ( वाचनालय ) वर जीवापाड प्रेम केलं . एंडू 
करनेगीची खरी प्रेरणादायी गोष्ट आहे. त्याने मेहनत करून कमावलेलं 
आणि समाजाने जी बक्षिसं त्याला दिली ते समाजाचं ऋण समाजाला 
परत केलं . 


लायब्ररी वर प्रेम 
करणारा माणूस 

एंडू करनेगी 


मराठी : अर्चना 


एंडू करनेगी चा जन्म स्कॉटिश गावात एक छोट्याशा 
दगडी घरांत झाला . 


कापड बनवायच्या मशीन ने खालची खोली पूर्ण 
व्यापली होती म्हणून अन्ड्रीऊ आणि त्याचे कुटुंब वरती 
राहायचे. त्यांचे जेवण खाण झोप सगळे तिकडेच होत 
असे. 


23 


एंडूचे वडील विणकर होते ते अतिशय तलम कपडा विनायचे 
पण लोकांना स्वस्त आणि कमी दर्जाचा कापडा हवा असायचा. 


एंडूची आई घराला हातभार लावण्यासाठी मिठाई, कोबी, गाजर 
असे घरगुती जिन्नस विकायची. 


. 


. 


. 


छोटयाशा एंडूला शिक्षणाची भूक होती. तो वयाच्या 
आठव्या वर्षी एक खोली असलेल्या शाळेत जाऊ 
लागला. 


त्याचेशिक्षक खूप कडक होते पण एंडूला ते आवडायचे. 
हुशारविद्यार्थी बनण्यासाठी तो खूप अभ्यास करायचा. 


एका संध्याकाळी पाव आणि गाजरं खाता खाता दुःखी आणि 
उदास आवाजात वडील म्हणाले , “माझं इतकं तलम आणि 
सुंदर कापड कोणी खरेदी करेल असं वाटत नाही . 


त्यावर त्याची आई म्हणाली, “ आपल्याला काहीतरी केलं 
पाहिजे . माझ्या बहिणी अमेरीकेला गेल्या आहेत , आपणही 
गेलं पाहिजे.” 


एंडू बारा वर्षांचा होता तेंव्हा त्याचे कुटुंब अमेरिकेला 
स्थलांतरित झाले. नवीन आयुष्याला सुरवात करायचे ते 
योग्य ठिकाण होते . 


इतर अनेक सहप्रवाशां बरोबर करनेगी कुटुंब सुध्दा 
जहाजातून प्रवास करत होते. तेथील जेवण शिळं , हवा 
दूषित, आणि पाणी अशुद्ध होत. पण एंडू आणि त्याचा 
भाऊ समुद्री डाकू डाकू खेळण्यात मग्न होते . 


तब्बल सात आठवडे समुद्रात काढल्यावर 
करनेगी कुटुंब न्यूयॉर्कला पोचले . 


पुढे तीन आठवडे लागले पिटर्सबर्गला 
पोचायला जिथे एंडूची मावशी राहायची . 


SSCLAR 


LWARA 


358X6ANSWERS 


N 


पिटर्सबर्ग मध्ये उद्योग धंदे वेगात वाढत होते . 
फॅक्टरी आणि मिल मुळे हवा दूषित होत होती . 


नवीन उद्योग धंद्यांमुळे रोजगार वाढत होता 
कामासाठी नवीन माणसांची गरज होती . 


PROCU 


PRAKSHASEAN 


המוצרים 


דיו 


men 
VLDL 


אה 


एंडू लगेच तिकडे कामाला लागला त्याला सुद्धा 
आपल्या कुटुंबाला मदत करायची होती. अँकर 
कॉटन मिल मधे त्याला आणि त्याच्या वडिलांना 
नोकरी मिळाली. जे काम एंडू चे वडील हाताने करीत 
इकडे ती कामं मोठ्ठाल्ली मशीन करत होती . 


त्या मिल मधे तो बॉबीन भरायचे काम करायचा. 
संपुर्णमिल फिरून जिथेजिथे बॉबीन भरलेली 
असतील ती काढून रिकामी बॉबीन घालायचा. तो 
दिवसाचे बारा तास काम करायचं फक्तन्याहारीला 
आणि जेवायला अगदी थोडा वेळ मिळायचा. 


एक वर्षाच्या आतच एंडूला नवीन आणि चांगली नोकरी मिळाली इथे 
त्यालानिरोप्याच काम मिळालं . 
एंडूने तिकडच्या रस्त्यांच्या नकाशाचा बारकाईने अभ्यास केला 
तिथली लोकल दुकानं उद्योगगृह यांचे पत्ते तोंडपाठ केले. आता तो 
कुठेही टपाल अतिशय वेगाने पोचवीत असे. त्याने त्या शहरातल्या 
उद्योगपतींची माहिती मिळवली आणि व्यक्तिगत त्यांना भेटू 
लागला. थोडेच दिवसात तो पिटर्सबर्ग चा सगळ्यात हुशार निरोप्या 
म्हणून ओळखला जाऊ लागला. 


RAI 


RESE 


INKSON 


NOTE 


RECERHI 


Home 


फावल्या वेळात टेलिग्राफ मशीन कसं 
चालतं ह्याचा अभ्यास करू लागला. 


एंडूच्या लक्षात आलं की शिक्षण हि आपल्या भविष्याची गुरू 
किल्ली आहे. नोकरीमुळे तो शाळेत जाऊ शकला नाही . 


तो वाचु शकत होता पण पुस्तकं खूप महाग होती. पिटर्सबर्गकिंवा 
अशा अनेक शहरांत सर्वसामन्यां साठी वाचनालय उपलब्ध 
नव्हतीजिथे कोणी ही सामान्य माणूस फुकट पुस्तक घेऊ शकेल . 
नशिबाने तिकडे एक सद्गृहस्थ होते ज्यांना तरुण कामगारांना 
मदत करण्याची इच्छा होती . कॉलॉनेल अँडरसन ह्या तिथल्या 
लोकल व्यापाऱ्याने त्याचे खाजगी वाचनालय शनिवारी दुपारी 
सगळ्यांसाठी उघडले . 


एंडूला कॉलॉनेल अँडरसन चे वाचनालय आवडले, त्यातला 
उबदारपणा आणि प्रकाश ही आवडला. तो तिथली पुस्तकं घेऊ 
लागला वाचू लागला. जेव्हढा तो वाचत गेला तेव्हढं त्याच ज्ञान 
वाढतं गेलं . 


. 


वयाच्या सतराव्या वर्षी आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करून 
पेन्सिलविनिया रेलरोड कंपनी मध्ये टेलिग्राफ ऑपरेटर 
( ताल यंत्र चालक ) ही नोकरीमिळवली . 


तो अनेक ठिकाणाला भेट देई . नवीन- नविन कल्पना त्याच्या 
डोक्यात येत जसं टेलिग्राफ ऑफिस चोवीस तास उघडे 
ठेवणे. 


एंडूने खूप मेहनत केली. तो पंचविसाव्या वर्षीच एक 
पदाधिकारी बनला . 


1 


一 


其中一一 


, 


, 
, 


ASSACARRAI 


NE 


EHR 


पेनेन्सिलव्हेनिया रेलरोड कंपनी मधे तो संपूर्ण 
कुटुंबाला पुरेल एव्हढे पैसे मिळवत होता . जे . 
काही थोडे पैसे वाचायचे ते तो बचत खात्यात 
घालून अजून पैसे मिळवायचा. 


GER 


एंडू ला पक्का विश्वास होता की रेल्वे आपल्या भविष्याची चावी आहे, 
म्हणून त्याने उडरुफ स्लीपिंग कार कंपनी ह्या कंपनीत पैसे गुंतवले. तेल , 
स्टील आणि लोखंड या कंपनी चे शेअर्स तो धडाधड विकत घेऊ लागला 
शिवाय अमेरिकेत रेल्वे आणि पुल बांधणारे मदतीसाठी हात मागत होते 
त्यांना जसा फायदा होई त्याला सुद्धा फायदा होई 
तो जेंव्हा पस्तीस वर्षांचा झाला एंडू करनेगी ह्याच नाव श्रीमंत लोकांत 
गणल जाऊ लागलं . गरजे पेक्षा जास्त पैशाचं तो काय करायचा ? 


डनफरलाइन 


करनेगी 
लाइब्रेरी 


DUNFERMLINE CARNEGIE Llibrin 


MAGES 


CAN 


देऊन टाकायचा. 
एंडू करनेगी कॉलॉनेल अँडरसनचा दयाळु पणाविसरला नाही . त्याचं 
वाचनालय त्यातली उब आणि प्रकाश, किती प्रेमाने तो तिकडची 
पुस्तकं घ्यायचा आणि आपली वाचनाची भूक भागवायचा. वाचनाचा 
आणि शिकण्याचा आनंद तो कधीही विसरला नाही . 
एंडू करनेगी आपला पैसे लोकांसाठी वाचनालय उघडण्याच्या कामी 
लावला ज्या मुळे ज्यांना पुस्तकं परवडत नाहीत ते ह्याचा फायदा घेऊ 
शकतील . 
त्याने पहिलं मोफत वाचनालय आपल्या जन्म स्कॉटिश गावी उघडलं 
पण तिथेच तो थांबला नाही . 


। 


IMAR 


ACE 


PORN 


63020403 


SARDAR 


BREAM 


MERICA 


एंडू करनेगी यांनी 2500 मोफत वाचनालये उघडली शहरं , गावंद 
युनायटेड किंगडम , कॅनडा , युरोप , कॅरेबियन , ऑस्ट्रेलिया न्यूझिलँड 

ह्या ठिकाणी ती वाचनालय आहेत त्यात पुस्तकं आहेत. करनेगी 
वाचनालय ह्या नावाने आहेत कदाचित तुमच्याही आसपास असेल. 


अमेरिकेत एक स्थलांतरित म्हणून गेलेला एंडू करनेगी जगातला 
सर्वात श्रीमंत माणसांपैकी एक झाला. 
तो श्रीमंती वाटण्यासाठी आहे अस मानायचा. मदतीची गरज 
असलेल्यांना मदत करायला त्याला फार आवडायचं . 
एंडू करनेगी यांनी लोकांसाठी अनेक वाचनालयेबांधली ह्या 
भावनेने की त्याच्याच सारखा कोणी वाचनवेडा आला तर पैशा 
अभावी त्याची शिकण्याची उमीद राहून जाऊ नये . 


。 


。 


एंडू करनेगी की विरासत 


1848 में एंडू कारनेगी, अमरीका में एक 
युवा, गरीब आप्रवासी जैसे आया था . वो 
बड़ा होकर अमरीका के सबसे अमीर 
लोगों में से एक बना. वैसे एंडू 
कारनेगी ने अमरीका के सबसे बड़े 
स्टील कारखाने स्थापित किए. पर 
बहुत से लोगों के अनुसार उसकी असली 
विरासत उन दानी संस्थाओं के स्थापन 
में थी जो आज भी हमारे जीवन को 
समृद्ध कर रही हैं . 
एंडू कारनेगी ने 1911 
में कारनेगी कारपोरेशन स्थापित किया 
जो पूरी दुनिया में शांति और शिक्षा को 
बढ़ावा देता है. यह कंपनी आज भी बहुत 
महत्वपूर्ण कर रही 
है . कारनेगी कारपोरेशन के धन से छोटे 
बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रोग्राम बन रहे 
हैं . कारनेगी कारपोरेशन ने सेसमीस 
स्ट्रीट प्रोग्राम को बनाने में भी मदद 
की . 
वैसे एंडू कारनेगी का देहांत बहुत पहले 
हो गया पर उसका धन आज भी लोगों 
की मदद कर रहा है. उसकी कहानी से 
एक बात स्पष्ट होती है - कि लोगों की 
मदद करके ही हम समाज में बदलाव 
ला सकते हैं . 


एंडू कारनेगी का जन्म 1835 में 
डनफरलाइन, स्कॉटलैंड में हुआ. उनका 
देहांत 1919 में लेनोव, मेसाचुसेट्स में 
83 वर्ष की आयु में हुआ . 


एंडू ज़रुरतमंदों की मदद करते 
थे. पर उनके खुद के कारखानों 
में मज़दूरों के साथ रिश्ते काफी 
उलझे हुए थे. कारनेगी स्टील 
कंपनी के मालिकों और मज़दूरों 
में कई बार झड़प हुई . कंपनी ने 
मज़दूरों के आंदोलन को तोड़ा 

और कुचला. उससे एंडू 
कारनेगी का धंधा और 
चमका. पर उसके बाद से 
मज़दूरों के मसीहा होने की एंडू 
कारनेगी की छवि धूमिल पड़ी . 


1892 में पेनसिलवेनिया स्थित कारनेगी स्टील प्लांट में 
मज़दूरों और मैनेजमेंट के बीच हिंसात्मक झड़पहुई 


ब्रुकलिन पुल , न्यूयॉर्क सिटी 


ब्रुकलिन पुल का निर्माण एंडू कारनेगी की 
कंपनी में बने स्टील से हआ. 130 वर्ष । 
बाद भी वो पुल भी पुख्ता खड़ा है . इस पुल 
पर रोज़ाना एक लाख बीस हज़ार गाड़ियां, 
2600 साइकिल और 4000 पैदल लोग 
गुज़रते हैं . 


एंडू कारनेगी की पत्नी लोइसे को संगीत 
से प्रेम था . लोइसे और एंडू ने । 
मिलकर कारनेगी-हाल बनवाया जिससे 
संगीतकार और आर्टिस्ट अपनी कला 
का प्रदर्शन कर सकें . कारनेगी-हाल 
1891 में बना. 125 साल बाद भी वहां 
दुनिया के सबसे अच्छे संगीत कार्यक्रम 
होते हैं . 


कारनेगी- हाल, न्यू यॉर्क सिटी 


मैसाचुसेट्स में कारनेगी लाइब्रेरी 1903 
में शुरू हुई और वो आज भी चालू है . 


एंडू कारनेगी का मानना था कि अमीरों को 
अपने धन का उपयोग परे समाज के भले 
के लिए करना चाहिए. उसने सबसे पहले 
स्कॉटलैंड में अपने गांव में एक पुस्तकालय 
बनवाया. फिर उसने इंग्लैंड और आयरलैंड में 
600 से अधिक पुस्तकालयों का निर्माण 
करवाया . अगर लोकल लोग पुस्तकें खरीदने , 
स्टाफ की तनख्वाह देने और लाइब्रेरी का 
संचालन करने को तैयार होते तो , एंडू 
कारनेगी वहां लाइब्रेरी का निर्माण करने के 
लिए धन दे देता. लोकल लोगों को इस बात 
की भी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती थी कि लाइब्रेरी 
सब लोगों के लिए निशुल्क यानि फ्री हो . 


एंडू करनेगी ने पहिलं मोफत वाचनालय आपल्या 
जन्म स्कॉटिश गावी उघडलं पणतिथेच तो 
थांबला नाही. 


